मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कार्यालयास 
अतिरिक्त जागेचे वाटप करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र. शाकाजा-११२२/प्र.क्र.७७/२०२२/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०७ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. शाकाजा-११२२/प्र.क्र.५०/२०२२/२२, दिनांक ४.७.२०२२ 
प्रस्तावना : 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे दालन व कार्यालयासाठी मंत्रालय मुख्य 
इमारत, ६ वा मजला (पश्चिम बाज) येथील जागा वाटप करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या मंजूर 
आकृतीबंधानुसार अधिकारी / कर्मचारी यांना बसण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे मंत्रालय मुख्य 
इमारत, ७ वा मजला, दालन क्र. ७१७ ची १९६३ चौ.फूट जागा मुख्यमंत्री कार्यालयास वाटप करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 
शासन निर्णय :- 

मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या मंजूर आकृतीबंधानुसार अधिकारी / कर्मचारी यांना बसण्यासाठी पुरेशी 
जागा उपलब्ध नसल्यामुळे मंत्रालय मुख्य इमारत, ७ वा मजला, दालन क्र. ७१६ व ७१७ मधील बैठक कक्षाची 
जागा उपमुख्यमंत्री कार्यालयास CM 56॥0//5॥ कार्यक्रम व अनुषंगिक बाबींकरीता उपलब्ध करुन देऊन 
उर्वरीत मुख्य दालनाची संपूर्ण जागा मुख्यमंत्री कार्यालयास तात्पुरत्या स्वरुपात वाटप करण्यात येत आहे. 
२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्त जागेचा 
ताबा संबंधितांना दयावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१००७१८१६४३०४०७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SUVARNA 
GANESH GAWDE = 

( सु.ग. Was ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य. 
२) विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२२/प्र.क्र.9७/२०२२/२२, 


3) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६) सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७) सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८) सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१(आस्था)/का.२१ रोख/का.२४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) सार्वजनिक बांधकाम विभाग/प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) गृह विभाग/विशेष शाखा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

१२) सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४) कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर (सा.बां)विभाग, बांधकाम भवन ,दुसरा मजला ,२५ मर्झबान 
पात्रावाला रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 

१५) उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
१६) शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य) सा.बां.मंत्रालय आवार,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
१७) शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (विद्युत) सा.बां.मंत्रालय आवार, मुंबई, मुंबई-४०००३२. 

१८) उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९) दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि. मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, मुंबई-३२. 
२०) मुख्य दारवान, मंत्रालय मुख्य / विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

29) अग्निशमन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२२) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


